प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत. 
सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय 
अधिवेशनासाठी विधानमंडळ सदस्य व 
इतरांना वाटप करण्यासाठी बॅग्ज खरेदी 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-०८ जानेवारी, २०२४. 


संदर्भ:- 9) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भांखस-२०१४ / 
प्र.क्र.८२/भाग-॥ /उद्योग-४, दि.०१.१२.२०१६. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक : अर्थसं-२०१६/प्र.क्र.२५/अर्थ-३, 
दि.१४.२.२०१७. 
३) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: संकीर्ण-२०१६/ 
प्र.क्र.२१५ /उद्योग-४, दि.२४.०८.२०१७. 
४) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक: भाखसं-२०२१/ 
प्र.क्र.८/उद्योग-४, दि.०७.०५.२०२१. 
५) शासन परिपत्रक, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक:संकीर्ण-२०१७ / 
३८८/प्र.क्र.१२२/ उद्योग-४, दि.१२.०९.२०२२. 


प्रस्तावना:- 


सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी प्रचलित प्रथेप्रमाणे sid 
वितरणाकरीता हार्ड टॉप, ४ चाकी,लगेज ट्रॉली बॅग्ज (कॅबिन साईज) खरेदी करण्यासाठी 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

सन २०२४-२०२५ चा अर्थसंकल्प सादर करतेवेळी विधानमंडळ सदस्य व इतरांना 
अर्थसंकल्पीय WORM पेनड्राईव्हमधून बॅगेसह वाटप करण्यासाठी ९०२ हार्ड टॉप,४ चाकी,लगेज 
ट्रॉली बॅग्ज (कॅबिन साईज) निविदा प्रकियेव्दारे खरेदी करण्यासाठी व विधानमंडळात 
मा.उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण सादर करण्यासाठी त्याचप्रमाणे मा.मुख्यमंत्री 
महोदयांसह सर्व मा.मंत्री महोदय व मा.मुख्य सचिव यांचेसाठी ३० लहान लेदर बॅग्ज (LD file case 
Flap DLX) दरपत्रकाव्दारे खरेदी करण्यासाठी तसेच खरेदी निविदेची जाहिरात व इतर संकीर्ण 
खर्च धरुन होणाऱ्या एकूण अंदाजित रु.७४.०० लक्ष (रुपये dyed लक्ष 
फक्‍त) इतक्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. सदर खरेदी संदर्भाधीन क्र.१ 
येथील दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या शासन निर्णयासोबतच्या “शासकीय विभागांनी करावयाच्या 
कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीच्या सुधारीत नियमपुस्तिकेतील” प्रचलित तरतूदीस 
अनुसरुन आणि अनुषंगिक शासन निर्णयातील तरतूदींनुसार संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन 
निर्णयान्वये गठीत केलेल्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग (खुद्द) खरेदी समिती मार्फत करण्यात 
येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.८५/अर्थ-३, 


२. 


यावर होणारा खर्च मुख्य लेखाशीर्ष, २०५२- सेक्रेटरिएट-सर्वसाधारण सेवा,०९०, 


सेक्रेटरिएट, (00)(09) वित्त विभाग (20420232), १३-कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली 
सन २०२३ - २४ या आर्थिक वर्षासाठी उपलब्ध असलेल्या मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 


3: 


वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 


दि.१७.४.२०१५ व वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ मधील भाग-पहिला,उप विभाग-चार, 
अनुक्रमांक-८ मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या अटीस अधीन राहून तसेच प्रशासनिक विभागास प्रदान 


करण्यात आलेल्या अधिकारास अनुसरुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०१०८१७४६२१९१०५ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJI DAHIPHALE 

VIVE kK RAM B H AJ | DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce0d4e4058e42f003d 
fd69500064afb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8E6E3C4 
F34CD80F08C598711CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJ| DAHIPHALE 
Date: 2024.01.08 17:45:34 +05'30' 


(वि.रं.दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. प्रधान सचिव (उद्योग), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


९. 


. विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय,मुंबई. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) (SISA शाखा), महाराष्ट्र,मुंबई/नागपूर. 
. महालेखापाल (लेखापरीक्षा),महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

. संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, मुंबई. 


निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 


१०.सह सचिव / अवर सचिव (रोख शाख), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
११.सह सचिव / कार्यासन अधिकारी (प्रशासन-५), वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
१२.निवडनस्ती, अर्थ-३, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


